महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.३१/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीखः १५ मार्च,२०१८. 


वाचा- 


१) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- 
संकीर्ण- २००१/प्र.क्र.२९८/सां.का.१, दिनांक २३ मार्च २००६ व शुद्धीपत्रक दिनांक 
५.५.२००६. 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदसु-२०१४/प्र.क्र.१४०/आस्था-२, 

दिनांक २.०१.२०१६. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक 
११.०२.२०१६. 

४) मराठी भाषा विभाग, आदेश क्र.विश्‍वप-२०१६/प्र.क्र.१६/आस्था-२ दि.२०.०६.२०१६. 

५) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अस्थाप-२०१६/प्र.क्र.३७/आस्था-२, 
दिनांक ०६.१०.२०१६. 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 

१०.०२.२०१७. 

७) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अस्थाप-२०१७/प्र.क्र.१०९/आस्था-२, 
दिनांक १६.०१.२०१८. 

८) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांचे पत्र क्र.विनिमं 
२०१८/प्रशासन/अस्थायी पदे/३१९, दिनांक ०५.०३.२०१८. 

९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक 

०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्‍वकोश निर्मिती मंडळाच्या मुंबई येथील ६ व वाई येथील २८ अशा एकूण 


३४ अस्थायी पदांना संदर्भाधिन क्र.७ येथील दि.१६.०१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ 


जानेवारी, २०१८ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील 


आदेशान्वये वाई कार्यालयातील २ पदे मुंबई कार्यालयात वर्ग करण्यात आली आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


२. आता संदर्भाधीन क्र.९ येथील दि.०५.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य मराठी 


विश्‍वकोश निर्मिती मंडळाच्या संदर्भाधीन क्र.८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई येथील ६ पदे व मराठी विश्‍वकोश कार्यालय, वाई येथील २८ पदे (मराठी 


विश्वकोश नकाशा (मानचित्रसंग्रह खंड २२) साठी 3 पदांसह) अशा खालील तक्त्यातील एकूण ३४ 


अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१८ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई 


अ.क्र | कार्यालयाचे नाव | पदनाम थी । वेतनश्रेणी 
पदसंख्या 
| , । महाराष्ट्र राज्य | सचिव शि १५६००-३९१०० ९ वेतन 
मराठी विश्वकोश रु.६६००) 
निर्मिती मंडळ, । कनिष्ठ णि ९३००-३४८०० ( वेतन 
प्रशासकीय लघुलेखक रु.४३००) 
कार्यालय, मुंबई. | अध्यक्षा शि ९३००-३४८०० ( वेतन 
स्वीय सहायक रु.४३००) 
वरिष्ठ लिपिक शि ५२००- २०२०० (FS वेतन 
रु.२४००) 
वाहनचालक = ५२००- २०२०० ( वेतन 
रु.१९००) 
= शि ४४४०-७४४० ९ वेतन 
रु.१३००) 
एकूण ६ 
पदे 
मराठी विश्‍वकोश कार्यालय, वाई, जि.सातारा. 
अ.क्र | कार्यालयाचे | पदनाम थी विजिेजआआाााा 
नाव पदसंख्या 
२. | विभागीय 
कार्यालय 
मराठी विभाग संपादक ।२ मासिक ठोक मानधन 
विश्वकोश रू.२१०००/- 
कार्यालय,वाई | सह संपादक ३ मासिक ठोक मानधन 
जि.सातारा रू.१४०००/- 
कला संपादक शि मासिक ठोक मानधन 
रू.११०००/- 
प्रमुख चित्रकार शि मासिक ठोक मानधन 
रू.१००००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


अ.क्र | कार्यालयाचे | पदनाम थी ७ 11 
नाव पदसंख्या 
विद्याव्यासंगी ४ ९३००-३४८००( वेतन 
सहायक रु.४४००) 
संपादकीय 4 4200-20200( वेतन 
सहायक रु.२८००) 
ग्रंथालयीन ३ ५२००-२०२०० ( वेतन 
सहायक रू.२०००) 
लिपिक- Q 4200-20200 ( वेतन 
टंकळेखक रू.१९००) 
(मराठी) 
लिपिक- शि ५२००-२०२०० ( वेतन 
टंकळेखक रू.१९००) 
(इंग्रजी) 
| 2 ४४४०-७४४० ( वेतन 
रू.१३००) 
झाडूवाला-हमाल शि ४४४०-७४४० ( वेतन 
रू.१३००) 
एकूण प २५ 
मराठी विश्‍वकोश नकाशा (मानचित्रसंग्रह ) खंडासाठी (खंड २२) 
३. प्रमुख aa मासिक ठोक मानधन रू.११००० 
मानचित्रकार 
सहायक १ | मासिक ठोक मानधन रू.८५०० 
मानचित्रकार 
संदर्भ सहायक |१ | मासिक ठोक मानधन रू.८००० 
एकूण पदे ३ 
(942+3) एकूण ३४ 


३. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, २२०५, कला व संस्कृती, ००, १०२, कला 


व संस्कृती प्रचालन (०१) अनिवार्य (०१) (०२) मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ (२२०५३१८१) (अनिवार्य) 


०१ वेतन” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा संदर्भ क्र.(९) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३१५१२१६५००९३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Na nda Digitally signed 


by Nanda Maruti 


Maruti Raut 
Raut 11362040530 
(नंदा मा.राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
६) उप जिल्हा कोषाधिकारी, वाई, जि.सातारा. 
७) सहायक सचिव, मराठी विश्‍वकोश कार्यालय, वाई, जि.सातारा. 
८) वित्त विभाग (व्यय-४) व आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
९३ मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


